महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक - दुरुस्ती-०२२३/प्र.क्र.४५/पोल-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १२ जून, २०२३. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त, आरे दुग्धवसाहत अंतर्गत गट 
क्र. १० येथील श्वानपथक प्रशिक्षण केंद्राचे भिंतीना बाहय व अंतर्गत गिलावा, 
रंगरंगोटी, खिडक्या व दरवाजांचे तावदाने बदलणे, ७५.८. भांडे बदलणे, गटर 
पाईपलाईन, SAMIR चेंबर, साफसफाई करणे व नविन बांधणे, डेब्रीज 
वाहून नेणे इत्यादी दुरूस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: 92//०5(-)/)-८(११/ Bldg Br/ ९०/ 
NR/3/SML/Gov.9§/2023, दिनांक : १७/०१/२०२३, 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाने, आरे दुग्धवसाहत अंतर्गत गट क्र. १० 
येथील श्वानपथक प्रशिक्षण केंद्राचे भिंतीना बाहय व अंतर्गत गिलावा, रंगरंगोटी, खिडक्या व 
दरवाजांचे तावदाने बदलणे, we. भांडे बदलणे, गटर पाईपलाईन, इन्सपेक्ठान चेंबर, 
साफसफाई करणे व नविन बांधणे, डेब्रीज वाहून नेणे इत्यादी दुरूस्ती कामांकरिता 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त झालेले रुपये १४३,०८,९५२/- (रुपये एक कोटी 
त्रेचाळीस लाख आठ हजार नऊरऱो बावन्न फक्त) इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक प्रशासकीय 
मान्यतेसाठी शासनास पाठविले आहे, ते पुढीलप्रमाणे, 


अ.क्र. कामाचे नाव अंदाजपत्रक रक्‍कम रु. 


1. Mow to Dog squad training centre at Unit no10 at Aarey, Rs.1.43,08,952/- 
Goregaon (E), Mumbai. (Repairs to owners bunglow) 
TOTAL (In Words Rupees One Crore Fourty Three Lakhs Eight | Rs.1.43,08,952/- 
Thousand Nine Hundred Fifty Two Only) 


२. उपरोक्त प्रस्तावामध्ये सादर Host कामे उपविभागीय अभियंता, कृषी बांधकाम 
उपविभाग क्र. १३, आरे, गोरेगाव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी सन २०२२-२३ 
च्या दरसूचीनुसार तयार केली असून, त्या अंदाजपत्रकांना कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विशेष प्रकल्प, आरे, गोरेगाव विभाग, मुंबई व अधिक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम 
मंडळ, चेंबूर, मुंबई यांनी प्रतिस्वाक्षरी केली आहे. तसेच मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी तांत्रिक मंजूरी प्रदान केली आहे. 


३. शा.नि.क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दिनांक २०/०९/२०१९ व 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच व सार्वजनिक 
बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परि.क्र. १३४ (३) मधील तरतुदीनुसार रुपये १ कोटीपर्यंतच्या 
किरकोळ नागरी बांधकामांना प्रशासकीय मान्यतेसह निधी उपलब्ध करुन देण्याचे प्राधिकार 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२२३/प्र.क्र.४५/पोल-७ 


विभागप्रमुख यांना देण्यात आले आहेत. त्यावरील १५ कोटी पेक्षा कमी अंदाजपत्रकीय 
रकमेच्या कामांच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रीय 
स्तरावरील तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम अधिका-याने तांत्रिक सहमती प्रदान 
केल्यानंतर, क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या संबंधित मुख्य 
अभियंता (स्थापत्य) व मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडून शिफारशीसह प्राप्त 
अंदाजपत्रकानुसार उपभोक्ता विभागाने त्यांच्याकडील कामाची निकड व अनुदानाच्या 
उपलब्धतेनुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम असल्याचे नमूद केले आहे. 
तसेच शासन परीपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये 
याबाबतच्या सूचना प्रसृत केल्या आहेत. 


४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी शासनास पाठविलेल्या आरे दुग्धवसाहत अंतर्गत 
गट क्र. १० येथील श्वानपथक प्रशिक्षण केंद्राचे भितीना बाहय व अंतर्गत गिलावा, रंगरंगोटी, 
खिडक्या व दरवाजांचे तावदाने बदलणे, wc. भांडे बदलणे, गटर पाईपलाईन, इन्सपेक्ठान 
चेंबर, साफसफाई करणे व नविन बांधणे, डेब्रीज वाहून नेणे इत्यादी दुरूस्ती कामांकरिता 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त झालेले रुपये १४३,०८,९५२/- (रुपये एक कोटी 
त्रेचाळीस लाख आठ हजार नऊरऱी बावन्न फक्त) इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रकीय खर्चास 
पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करण्यात येऊ नये. 
२. खर्चाचे अंदाज हे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्वाक्षांकित करावेत. 
३. उपरोक्‍त कामाचा खर्च सादर केलेल्या अंदाजाच्या मर्यादेतच भागवावा. 


५. उपरोक्त खर्च " मागणी क्र. बी 9. गृह विभाग, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस, १०८ 
राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) 
(२०५५००९७), २७- गौण बांधकामे " या लेखाशिषांतर्गत उपलब्ध होणा-या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन, या विभागास शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ व दिनांक Qo सप्टेंबर, २०१९ अन्वये वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार, तसेच शासन परीपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. 
संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/अर्थ-३, दिनांक २५ सप्टेबर, २०१९ अन्वये दिळेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२२३/प्र.क्र.४५/पोल-७ 


9. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६१५१२१७२२१५२९ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by NARAYAN BIRA MAN 


igi E 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=iz¢ HOME 
DEPARTMENT, st ht 


2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459¢d39f¢ 
5561071047 


pseudonym=D53E4970DA 18F4240576F3F34F92F7EQ69E6A52A, 
serialNumber=79C09BA352C5B3E65B2591 13F1CDCFAB29FB961D4E 
A9A24411D7F622D2ED20BF, cn=NARAYAN BIRA MANE 
Date: 2023.06.15 12:18:50 +05'30 


(नारायण faxt A) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 

३. अधिक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबूर, मुंबई 

४. कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (8. P. Division) विभाग, आरे, गोरेगाव, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

८. कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


